महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका अर्हताधारक 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जिल्हा आरोग्य अधिकारी 
संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पदोन्न-११२०/प्र.क्र. १८०/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार संकुल इमारत १० वा मजला 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 


तारीख: २८ मे, २०२१ 


शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र. 


१५९/कार्या-१२, 


2) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/मवैआसे/कक्ष-१/टे-२/पदोन्नती जिल्हा आरोग्य 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, 
दि. ०१.०८.२०१९ 
अधिकारी/१७४/न.क्र./२०२०, दि. ०२.०२.२०२१ 
शासन आदेठा:- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२० 


: ५६१००-१७७५००) 


मधील पदव्युत्तर पदवी/पदव्युत्तर पदविका अर्हताधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 
गट-अ (वेतन मेॅंट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) मधील “जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील” 
पदावर या आदेशाव्दारे विहित केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. प्रस्तुत पदोन्नतीनंतर संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 
पदस्थापना खालील विवरणपत्रामधील “स्तंभ-४” मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (5) 

१. | डॉ. स्वाती बाळकृष्ण कांबळे , वैद्यकोय | अ.जा. | जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, 
अधिकारी, प्राचार्य, आरोग्य व कुंटुब कल्याण बीड 
प्रशिक्षण केंद्र, पुणे 

२. |S. संजयकुमार काशीनाथ जठार वैद्यकोय | इमाव । अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, पर्यवेक्षीय नागरी कृष्ठरोग पथक, जिल्हा परिषद, गडचिरोली 
पुणे 

३. | डा. राहूल नारायणराव गिते, वैद्यकीय अधिकारी | भज-ड | अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
सहा. संचालक (कुष्ठ) हिंगोली जिल्हा परिषद, परभणी 

४. | डॉ. (श्रीमती) सलमा मदनल्ली हिराणी, तालुका | खुला । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
आरोग्य अधिकारी शेवगाव अहमदनगर जिल्हा परिषद, जालना 

५. | डा. (श्रीमती) संगिता चंद्रकांत देशमुख, खुला । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
तालुका आरोग्य अधिकारी, कराड, जि. सातारा जिल्हा परिषद, वाशिम 

६. |S. प्रल्हाद सदाशिव चव्हाण, वैद्यकोय | विजा-अ । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, यवतमाळ जिल्हा परिषद, यवतमाळ 

७. | डॉ. बालाजी सुभाष बरुरे, वैद्यकीय अधिकारी, | इमाव | अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जिल्हा प्रजनन व बाल आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, लातूर 
उदगिर जि.लातूर 

८. | डॉ. शिवकुमार नरसिंगराव हालकुडे, वैद्यकीय | खुला । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 


अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, लातूर 


जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद 


शासन Sa क्रमांकः पदोन्न-११२०/प्र.क्र. १८०/सेवा-२, दि.२८ मे, २०२१ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 

(१) (२) (३) (3) 

९. | ST. जयश्री प्रल्हाद भुसारे, deals अधिकारी, | खुला | जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी, 
जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद जालना 

डॉ. संतोष सुभाषराव चौधरी, तालुका आरोग्य | इमाव । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी पालघर, जि. ठाणे जिल्हा परिषद, नांदेड 

११ । डॉ. सुमित्रा नंदलाल तांबारे, वैद्यकोय | खुला | जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी, 
अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र सोलापूर लातूर 

१२. | डॉ. सचिन भगवानराव भायेकर, वैद्यकीय | इमाव । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र , परभणी. जिल्हा परिषद, हिंगोली 

१३. | डॉ. दिनेश बाबु सुतार, वैद्यकोय अधिकारी, । इमाव । अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, सिंधुदूर्ग जिल्हा परिषद, गोदिंया 

१४. | डॉ. मिलिंद शांकरराव सोमकुंवर, तालुका । अ.जा. | अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
वैद्यकीय अधिकारी, चंद्रपूर जिल्हा परिषद, चंद्रपूर 

१५. | डॉ. गजानन दत्तात्रय मस्के, वैद्यकोय अधिकारी, । खुला | सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र जालना जालना 

१६. | डॉ. अर्चना चंद्रकांत पंडगे, तालुका आरोग्य | इमाव | सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा 
अधिकारी ,चाकूर, जि. लातूर परिषद, लातूर 


१७. | डॉ. शेख रोफ अब्दुल रहमान, तालुका आरोग्य | इमाव | सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, बीड 
अधिकारी, कळमनुरी जि.हिंगोली. 


१८. | डॉ. कुलदिप कल्याणराव मिटकरी dap} खुला | जिल्हा माता व बालरांगोपन अधिकारी, 


अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र,उस्मानाबाद. उस्मानाबाद 

१९. । डॉ. मिनाक्षी fae बनसोडे, वैद्यकीय | खुला | अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, राज्य राखीव पोळीस बल, गट- क्र. जिल्हा परिषद, बुलढाणा 
१०, सोलापूर 

२०. | डॉ. अभयकुमार बालाजीराव धानोरकर, | इमाव । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य व कुटुंब कल्याण जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 


प्रशिक्षण केंद्र, औरंगाबाद. 


२१. | डॉ. वर्षा हारद शिरोडकर, तालुका आरोग्य | इमाव | जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी, 


अधिकारी सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग परभणी 

२२ । डॉ. दावल श्रीहरी साळवे, वैद्यकीय अधिकारी, | अ.जा. | जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रोहीले, ता. बंकेश्वर, जि. नागपूर 
नाशिक 

२३. | डा. सुहास कृष्णा कोरे, तालुका आरोग्य | अ.जा. | जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी, 
अधिकारी, हातकणंगले, जि. कोल्हापूर यवतमाळ 

२४. | डॉ. रेखा किशनराव भंडारे, तालुका आरोग्य | इमाव । जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी, 
अधिकारी, सिल्लोड, जि. औरंगाबाद औरंगाबाद 

२५. | डा. हर्षा महादेव मेश्राम, वैद्यकीय अधिकारी, | भ.ज.-क | अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
सार्वजनिक आरोग्य संस्था नागपूर. जिल्हा परिषद, नागपूर 

२६. | डॉ. नितीन सोपानराव वानखेडे, वैद्यकीय | अ.जा. | अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, जिल्हा क्षयरोग केंद्र, भंडारा जिल्हा परिषद, भंडारा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन SS HATH: पदोन्न-११२०/प्र.क्र. १८०/सेवा-२, दि.२८ मे, २०२१ 


अ.क्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची मूळ प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
पदस्थापना 
(१) (2) (3) (8) 
२७. | डॉ. कैलाश रामराव MoH, वैद्यकीय अधिकारी । अ.जा. | सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
ग्रामीण रुग्णालय बिलोली, जि. नांदेड हिंगोली 
२८. | डॉ. जयवंत जुलाल मोरे, वैद्यकीय अधिकारी, | अ.जा. । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जिल्हा क्षयरोग अधिकारी, जळगांव जिल्हा परिषद, बीड 
२९. | डॉ. राहुल दिगंबरराव आनेराव, वैद्यकोय | भज-ब | निवासी बाहय संपर्क अधिकारी, सामान्य 
अधिकारी, नागरी कृष्ठरोग पथक, लातूर रुग्णालय, जालना 
३०. | डा. प्रविण विजयकुमार वेदपाठक, वैद्यकीय | इमाव । अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय, रुई बारामती, जि. जिल्हा परिषद, वर्धा 
पुणे 
2. सदर पदोन्नती “जिल्हा आरोग्य अधिकारी” या संवर्गातील पदाच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार 
देण्यात येत आहे. 
३. मा. उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये 


दि. ०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द राज्य शासनाने मा. सवौच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केलेली आहे. त्यानुसार सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदावर सेवाजेष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात येत आहे. 

४. सदर तात्पुरती पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

५. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार राहणार 
नाही. तसेच सदर पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यास नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क प्राप्त 
होणार नाहीत. 

६. पदोन्नती देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीनंतर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा, असा विकल्प न दिल्यास त्यांची वेतन निश्चिती, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
मधील नियम क्र. ११(१(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेऊन करण्यात यावी. 

७. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेवर रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात यावे. 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी एक महिन्याच्या आत हजर होऊन, त्याबाबतचा 
अहवाल उपसंचालक, आरोग्य सेवा, संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई याना व शासनास सादर करावा. पदस्थापना 
बदलून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणल्यास सदर कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 
तरतूदीनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरेल. 

८. पदोन्नती दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यानंतर नवीन पदस्थापनेवर विहित मुदतीत हजर व्हावे. जे 
अधिकारी विहित मुदतीत पदोन्नतीवर हजर होणार नाहीत ते पदोन्नतीस इच्छुक नाहीत असे गृहीत धरुन त्यांची पदोन्नती 
रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांना देण्यात आलेला आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ काढून घेण्यात येईल. तसेच, 
पदोन्नती न स्विकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३०/का-१२, दि. 
१२.०९.२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. या प्रकरणी संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यानी 
संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्वरित कार्यमुक्त करावे. तसेच ते पदोन्नतीने 
दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी वेळीच हजर होतात किंवा नाही याबाबतचा अनुपालन अहवाल विहित कालमर्यादेत 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-११२०/प्र.क्र. १८०/सेवा-२, दि.२८ मे, २०२१ 


९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२७१३१०५७१९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas Ghodke 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


p U Nn d | | kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5 1895 
56b7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 


G h O d ke cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
Date: 2021.05.28 16:51:32 +05'30' 


(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, मुंबई (TAM) 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

संचालक (१) आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचालक (२) आरोग्य सेवा, पुणे 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय (सवी 


. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

. मा. मंत्री (आरोग्य)/मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१२ व १६-ब, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (सा.आ.) यांचे स्विय सहायक 

१७. 


सर्व सह सचिव/उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१८.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१९. 
२०. 


सर्व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती सेवा-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


